सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत रस्ते 
दुरुस्ती/ सुधारणा (राज्य स्तर) योजनेंतर्गत 
निधी वितरण (लेखाश्ीर्ष ३०५४ २७२२) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.१३/का-६ 
मादाम कामा रोड, महात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :११ जूले,२०२३ 
art 
१) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 
२) शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग, समक्रमांक दि.०७.०७.२०२३ 


शासन शाध्दीपत्रक :- 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीतील 
आदिवासी क्षेत्रातील रस्ते दुरुस्ती / सुधारणांच्या कामांना (लेखाशिर्ष ३०५४ २७२२) अंतर्गत अर्थसंकल्पीत 
तरतुदीतुन नाशिक जिल्हयातील रस्ते दुरुस्ती / सुधारणांच्या मैतिकदृष्ट्या पुर्ण झालेल्या/प्रगतिपथावरील 
कामांकरीता संदर्भाधीन क्र.२ येथिल शासन निर्णयान्वये निधी वितरणास मान्यता देण्यात आली आहे. सदर 
शासन निर्णयातील वितरीत करण्यात येत असलेला रु.१०००.०० लाख इतक्या निधी ऐवजी रु.९९६.९५ लाख 
असे वाचावे. 
२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७१११७५६३००८२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. शकला गा 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. RAJENDRA प 
DEVARAM 2.01 as 
BHAWARI __ द) 
(राजेद्र दे.भवारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


-O 


) मा'मंत्री, आदिवासी विकास विभाग यांचे खासगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.. 

) अप्पर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
) प्रधान सचिव, ग्रामविकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

) मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

) 

) 

) 

) 


A 


3 


oc 


c 


4 
अपर आयुकत, आदिवासी विकास,नाशिक. 
जिल्हाधिकारी, नाशिक. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक. 
१०) संबंधित प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
११) कार्यासन अर्थ-१९/व्यय-१४, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२) कार्यासन-५ , आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
१३) निवड नस्ती कार्यासन -६(अर्थसंकल्प शाखा), आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


Nn SX 


vo 


